नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, 
गोंदिया, नागपूर व वर्धा जिल्ह्यांमध्ये सिंचन विहिरींचा 
धडक कार्यक्रमास मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो) 
शासन निर्णय क्रमांक : विहीर-२०२३/प्र.क्र.६०/मग्रारो-५ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, १६ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ ऑक्टोबर, २०२४ 
संदर्भ:- 
q) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक : विहीर-२०१६/प्र.क्र.३१/रोहयो-५, दि. ११.०९.२०१६. 
२) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक: विहीर-२०१७/प्र.क्र.९८/रोहयो-५, दि. ०६.०२.२०१९. 
३) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक विहिर-२०२१/प्र.क्र.१८/मगारो-५ दि. ०९ मार्च, २०२१ 
४) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक विहिर-२०२२/प्र.क्र.६४/मगारो-५ दि. ०६ फेब्रुवारी, २०२३ 
५) नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांक विहिर-२०२३/प्र.क्र.६०/मगारो-५ दि. १० ऑक्टोबर, 2023 
६) विभागीय आयुक्‍त नागपूर, यांचे क्रमांक/रोहयो/अ.का/कावि-४७७/२०२४ दि. १२.०७.२०२४ 
प्रस्तावना :- 
नियोजन विभाग (रोहयो) प्रभागाच्या दिनांक ११.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये नागपूर विभागातील 
गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया व नागपूर जिल्ह्यांमध्ये सिंचन विहिरीचा धडक कार्यक्रम राबविण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच संदर्भ क्र.२ येथील नमूद दिनांक ०६.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर व वर्धा या ६ जिल्ह्यांमध्ये सिंचन विहिरीच्या 
धडक कार्यक्रमांतर्गत अतिरिक्त १३००० सिंचन विहीरींचा लक्षांक देण्यात आळेळा आहे. तसेच सदर 
कार्यक्रमांतर्गत दिनांक ३०.०६.२०२० पर्यंत विहिरींचे काम पूर्ण करण्यास मुदत देण्यात आलेली होती. 
उपरोक्त संदर्भ क्र. 3 येथील दिनांक ०९ मार्च, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर कार्यक्रमास 
दिनांक ३० जून, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. तसेच उपरोक्त संदर्भाधिन ४ येथील दिनांक of 
फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर कार्यक्रमास दिनांक ३० जून, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली होती. तसेच उपरोक्त संदर्भाधिन क्र ५ येथील दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
सदर कार्यक्रमास दिनांक ३० जून, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
नागपूर विभागात सदर कार्यक्रमांतर्गत अपूर्ण विहिरीची कामे पूर्ण करण्यासाठी तसेच नविन विहिरींची 
कामे पूर्ण करण्याकरीता दिनांक ३० जून, २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांनी 
संदर्भाधिन क्र. ५ च्या पत्रान्वये Goch आहे. त्यानुसार सिंचन विहीरींच्या कार्यक्रमास मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 
"नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर व वर्धा जिल्हयांमधील “सिंचन विहिरींचा 
धडक कार्यक्रम” योजनेस दिनांक ३० जून, २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे." 


सदर शासन निर्णयास दिनांक 99.08.209 च्या शासन निर्णयातील नियम, अटी व ait कायम 


राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००४१२१२११६४१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


JANA JIVA 
VALVI 


(ज. जि. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल महोदयांचे खाजगी सचिव. 
. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव. 


३. मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे स्वीय सहाय्यक. 


मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे स्वीय सहाय्यक. 


. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 


६. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१३. 
१४. 
१६५. 
१६. 
१७. 
नेट, 


१९. 


विभागीय आयुक्‍त, नागपूर. 
जिल्हाधिकारी, नागपूर,भंडारा,गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदनागपूर,भंडारा,गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा. 


. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 
. विभागीय कृषि सहसंचालक, नागपूर. 
. अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे/ अधिक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), गडचिरोली, भंडारा, 


चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर, वर्धा 
संचालक अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय/ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 


उपायुक्‍त (विकास), नागपूर,भंडारा,गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा. 


प्रधान महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/ 2, मुंबई / नागपूर, 

प्रधान महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर,गोंदिया, नागपूर, व वर्धा. 

सर्व उपसचिव/अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी (रोहयो), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
निवडनस्ती, मग्रारो-५, रोहयो, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 


